नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे Light 
Detection and Ranging (LIDAR) Technology 
वापरून सर्वेक्षण करण्यासंदर्भातील स्थायी समितीचा 
ठराव  क्र.५१८ दि.०६.०३.२०१९ महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५१ (१) 
अन्वये प्रथमत: निलंबित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नमुंम-१२२०/प्र.क्र.७५/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई-४ ०० ०३२. 
दिनांक:- ११ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ:- १) नवी मुंबई महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.१६६८, दि.१९.०५.२०१७. 

२) नवी मुंबई महानगरपालिका स्थायी समिती सभा ठराव क्र.५१८, दि.०६.०३.२०१९. 

३) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/श.अ./४६५/२०१९, 
दि.०७.०६.२०१९. 

प्रस्तावना:- 

आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी दि.०७.०६.२०१९ च्या पत्रान्वये असे कळविले आहे की, 
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेस मालमत्ता 
कराद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ व्हावी व महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारावी याकरिता भौगोलिक 
माहिती प्रणाळीवर आधारित करप्रणाळीची अंमळबजावणी करण्याकरिता महानगरपालिका क्षेत्रातील 
मालमत्तांचे Light Detection and Ranging (LIDAR) Technology वापरून जी.आय.एस. सर्व्हेक्षण व मँपिंग 
करणे आवश्यक आहे. 

सन-२०१६ च्या बाजारभावानुसार सदर कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून अंदाजपत्रकीय रक्‍कम 
रु.२०,००,००,०००/- (अक्षरी वीस कोटी रुपये) यांस दि.१९.०५.२०१७ रोजी भरलेल्या सर्वसाधारण सभेत 
ठराव क्र.१६६८ अन्वये प्रशासकीय मंजुरी देण्या आली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 
मालमत्तांचे Light Detection and Ranging (LIDAR) Technology वापरून सर्वेक्षण करणे या कामाची 
निविदा दि.०४.०७.२०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर अपुर्‍या प्रतिसादामुळे सदर निविदेला चार 
वेळा मुदतवाढ देण्यात आळी. चौथ्या मुदतवाढीनंतर M/s. Ceinsys Tech. Ltd. ही कंपनी पात्र ठरली. 
२. M/s. Ceinsys Tech. Ltd. यांचे दर हे निविदेच्या अंदाजपत्रकीय दरांपेक्षा २१.४५% जास्त असल्याने 
दर कमी करण्याबाबत महानगरपालिकेकडून विचारणा करण्यात आली. त्यानुसार सदर निविदाधारकाने 
अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ९.५% जास्त दराने म्हणजेच रक्‍कम रु.२१,८९,९५,५४४/- इतक्या दराने निविदा 
स्विकृतीस कळविले असून, सदर मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एकूण १२ महिन्यांचा कालावधी निश्चित 
करण्यात आला आहे. 


३. उपरोक्त प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीपुढे सादर झाला असता, सदर प्रस्तावावर स्थायी 
समितीमध्ये चर्चा करण्यात आली. सदर प्रस्तावावर मतदान होऊन ७ विरुद्ध ५ मताने प्रशासनाचा प्रस्ताव 
स्थायी समिती सभा ठराव क्र.५१८, दि.०६.०३.२०१९ अन्वये नामंजूर करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम-१२२०/प्र.क्र.9५/नवि-२८ 


४. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे काम 
महत्वाचे व नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या फायद्याचे असून ते करणे गरजेचे असल्याचे दि.०७.०६.२०१९ च्या 
पत्रान्वये नमूद करून महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे Light Detection and Ranging (LIDAR) 
Technology वापरून सर्वेक्षण करण्याबाबतचा प्रशासनाचा प्रस्ताव नामंजूर करण्याचा स्थायी समितीचा 
दि.०६.०३.२०१९ रोजीचा ठराव क्र.५१८ विखंडित करण्याची व प्रशासनाचा दि.०६.०३.२०१९ चा मूळ प्रस्ताव 
कायम करण्याची शासनास विनंती केली आहे. 
५. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केल्याने महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ 
होणार आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी सभेने दि.०६.०३.२०१९ रोजी पारीत केलेला ठराव 
क्र.५१८ हा महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताविरुद्ध असल्याचे दिसून येत असल्याने सदर ठराव निलंबित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी दिलेली कारणमिमांसा तसेच प्रकरणाची वस्तुस्थिती 
विचारात घेता, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचा ठराव क्र.५१८, दि.०६.०३.२०१९ हा 
महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरुद्ध असल्याने महाराष्ट्र महानगरपाळिका अधिनियमाच्या कलम- 
४५१ (१) अन्वये प्रथमत: निलंबित करण्यात येत आहे. 
२. सदर ठरावाच्या निलंबनाच्या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत संबंधितांनी 
अभिवेदन सादर करावे. सदर अभिवेदन विहित मुदतीत प्राप्त न झाल्यास, महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम-४५१ (3) नुसार आवऱ्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२१११७१७०६८७२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Navnath Ravaji Wath 


oe 
N vn h R V | DN: c=IN, o=Goveri f Maharasht Urban Development 
Department, postalCode=400032, st=Mal 
2.54 


Sbfbac1 d8ef74e3ffe622f226b3 1d75c2a13f319632f0da7 2fd54e5 


Wath amit 
(नवनाथ रा. वाठ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.मंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) महापौर, नवी मुंबई महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 
५) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 
६) प्रधान सचिव ( नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती (नवि-२८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


